संदर्भ :- 
१) शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 


महाराष्ट्र शासन 


सन २०२२-२३ निधी वितरण 


३४ - शिष्यवृत्ती /विद्यावेतन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- निविप्र - २०२२/प्र.क्र.५१/एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक :- २० फेब्रुवारी, २०२३ 


दिनांक ३०.०६.२०२२ व दिनांक 20.92.2022 रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना :- 


२) वित्त विभागाचे क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०८.०२.२०२३ चे परिपत्रक 


राज्यातील गुणवान विद्यार्थ्याना शिक्षणासाठी प्रोत्साहीत करण्याकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक 


वर्षात ३४ - शिष्यवृत्ती / विद्यावेतन या उद्धिष्टाखाली मंजूर निधी वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


राज्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती 


देण्यासाठी विविध योजना कार्यन्वित आहेत. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर अर्थसंकल्पित 


तरतुदीमधून परिच्छेद २ मध्ये नमूद योजनांसाठी एकुण रु ५,४३,२१,२००/- (रुपये पाच कोटी त्रेचाळीस लक्ष 


एकवीस हजार sha! मात्र) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


२. राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणीक सवलती संदर्भात 
वितरीत करावयाच्या निधीचा तपशील खालील प्रमाणे आहे :- 
(रुपये हजारात) 
सद्यस्थितीत 
अ.क्र. | लेखाशीर्ष ae eco अर्थसंकल्पित | यापुर्वी वितरीत | वितरीत 
रक्‍कम केलेली रक्कम | करावयाची 
रक्‍कम 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण 
q 22RORRVYRZ संकीर्ण 
a ८००, इ्तर खर्च, ही, , (02) (१७) इयत्ता। २०००० ११००० ८००० 
बारावी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण (२२०२२५२३) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण 
८००, इतर खर्च, (०२) संकीर्ण, (०२) (११ ) ज्यांचे 
गण माता किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रूपये eee ae 
2 व १५,००० पेक्षा अधिक नाही अशा इयत्ता दहावी | ५००० २७५ २ 
पर्यंत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना (मुलांना) फी 
माफी  अर्थोपाय अग्रिमाशरी समायोजन) 
(२२०२१४७४) 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र - २०२२/प्र.क्र.५१/एसडी-५ 


; २२०२११९८ | 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण त्त ४४० 320 
(38) १०७, शिष्यवृत्त्या (00) (00) (09) (2202498 ¢) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक 
शिक्षण १०७, शिष्यवृत्त्या, (०१)(०१) माध्यमिक 
२२०२०३४२ शाळांमधील शिष्यवृत्त्या ५५० 200 
8 20 शाळांमधील त्तया (०१)(०१ ग्रामीन १००० 
भागातील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना राष्टीय शिष्यवृत्ती 
(२२०२०३४२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक 
; 22020349 शिक्षण १०७, शिष्यवृत्त्या, (०१) माध्यमिक seks ५५०० ७००० 
(३४) शाळांमधील शिष्यवृत्त्या (०१)(०२) खुली गुणवत्ता 
शिष्यवृत्ती, पुर्व माध्यमिक शाळा (२२०२०३५१) 
ae 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक 
द a शिक्षण १०७, शिष्यवृत्त्या, (03) (०२) प्रज्ञावंत | १५०० ८२५ gee 
विद्यार्थ्यांना सहाय्य (2202032) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक 
शिक्षण १०७, शिष्यवृत्त्या, (०२) महाराष्ट्र जिल्हा 
व परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या 
०२२३१८ कलम अन्वये = परिषदांना सप्रयोजन ९४४००० ३२००० 
७ ay कळम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन | ८०००० 
अनुदाने (०२) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम 
१८२ (२२०२२३१८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक 
‘ 22020309 | शिक्षण १०७, शिष्यवृत्त्या, (03) शिष्यवृत्त्या (03) ese 2200 १६०० 
(३४) (०१) कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिष्यवृत्त्या 
(२२०२०३७१) 
वर २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण 
९ " ee शिष्यवृत्त्या, (00)(00)(02) इतर विशेष शाळा दि ०.५५ ०.४ 
(२२०२१२०४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण 
ता 22029249 | १०७, शिष्यवृत्त्या, (०००००७) आर्थिक exe Sue १३७५ १००० 
(३४) मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 
(२२०२१२५१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण 
: शिक्षण ८००, इतर खर्च, (02) संकिर्ण (02) (23) 
क त्व वाया व वकि त्ता ०.५५ ०.४ 
१५ हश स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शौ सवलती a : ; 
(22029249) एअर्थोपाय अग्निमाशी समायोजन 
(२२०२१३९४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण 
व दरो शिक्षण ८००, इतर खर्च, (०२)(०६) प्राथमिक त २७५० २००० 
(38) शिक्षकांच्या मुलांनामोफत शिक्षण (अर्थोपाय 
अग्निमाशी समायोजन (२२०२१४२९) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र - २०२२/प्र.क्र.५१/एसडी-५ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण 
व २२०२१५०९ | ८००, इतर खर्च, (०२) संकिर्ण (०२) (१५) (माजी bee २७५ २०० 
(३४) सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत (अर्थोपाय 
अग्निमाशी समायोजन) (२२०२१५०९) 
२२०२,सर्वसाधारण शिक्षण,८०,सर्वसाधारण (०४) 
ee आवर्षण ग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परिक्षा फी ता _ 
१३ नी माफी,(०४(०१)आवर्षण ग्रस्त खेड्यातील | ५५०० २३०२५ २२ 
विद्यार्थ्यांना परिक्षा फी माफी/फी ची प्रतिपुर्ती 
(२२०२२५८८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०५, भाषा विकास 
वक | ररणर१ळर (१०, संस्कृत शिक्षण (००) (००) (०१) माध्यमिक a ०.५५ ०.४ 
(३४) शाळांमध्ये भारत सरकारची शिष्यवृत्ती 
(२२०२१०६२) 
१३५८०३ | ७४६९१.६५ | ५४३२१.२ 


वरील सदर बाबींवर होणारा खर्च उपरोक्‍त नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या 


आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 


टि 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी (लेखा), शिक्षण संचालणालय योजना, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीकरिता आहरण व संवितरण 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतीत वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली 
मार्गदर्शक तत्त्वे / शासन निर्णय / शासन परीपत्रक यामधील सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२०१६५८१६१५२१ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIJAY NIVRUTTI 
BHOSALE 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) 
३. अप्पर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 


9८ 


. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र - २०२२/प्र.क्र.५१/एसडी-५ 


६. सहाय्यक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 
टॅ. 
९. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ व २ मुंबई व नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषागारे. 

१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


